शासकीय स्वायत्त अभियांत्रिकी 
महाविद्यालये / संस्थांमधील नियामक 
मंडळावर राज्य शासनाव्दारे नियुक्‍त 
अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण1-११११/(१२२/२२)/तांशि-२ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ मार्च, २०२३ 


संदर्भ :१) विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिनांक १२/२/२०१८ रोजी प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना 
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र- संकीर्ण- २०१३/(१२९/१३)/तांशि-२,दि. २०/११/२०१८ 
3) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ नुसार राज्य शासनाने अधिसूचित केलेले 
दि.१४/१/२०१९ चे एकरूप परिनियम. 
8) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र- संकीर्ण- ११११ /(02/20)/ तांशि-२, दि. १०/१/२०२० 
५) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र.१७/ तंशिस/809/२०२२/१५४, 
दि. २७/९/२०२२ चे पत्र 


प्रस्तावना : 


राज्यातील स्वायत्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या नियामक मंडळावरील अध्यक्ष व शासन 
नियुक्‍त सदस्यांच्या नियुक्त्या संदर्भाधीन क्र.- (४) येथील शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात आलेल्या 
आहेत. प्रस्तुत स्वायत्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे संचालन सुव्यवस्थित रितीने चालण्याकरीता 
नियामक मंडळाचे गठन करणे आवश्‍यक आहे. 

यासंदर्भात संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांनी संदर्भ क्रमांक (५) अन्वये शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगांव, कराड, अमरावती, छत्रपती संभाजी नगर व चंद्रपूर या स्वायत्त 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या नियामक मंडळावर अध्यक्ष व शासन नियुक्‍त सदस्यांची 
नियुक्‍ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. यानुसार सदर संस्थांच्या नियामक 
मंडळाचे नव्याने गठन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याप्रयोजनार्थ पुढील प्रमाणे निर्णय 
घेण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय : 

राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगांव, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 
कराड, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 
छत्रपती संभाजी नगर व शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर या स्वायत्त शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्याळयामधील नियामक मंडळे या शासन निर्णयाच्या सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र-“अ”, “ब”,”क”, “ड” व “इ” मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे नव्याने घटीत करण्यात येत आहेत. 

तसेच, उपरोक्त नमूद संस्थांच्या नियामक मंडळावरील पदसिद्ध सदस्य वगळता इतर 
सदस्यांच्या नियुक्तीच्या कालावधीची गणणा सदर झासन निर्णयाच्या दिनांकापासून करण्यात येईल 
आणि सदर सदस्यांचा कालावधी सर्वसाधारणपणे २ वर्षे इतका असेल. 

या शासन निर्णयान्वये घटीत करण्यात आलेल्या नियामक मंडळांच्या बैठकांसाठी तथा 
संस्थेच्या निगडीत अन्य कामकाजासाठी व्यवस्थापन मंडळाचे अध्यक्ष तथा सदस्य यांना महाराष्ट्र 
राज्याच्या सचिव स्तरावरील अधिका-यास देय असणा-या प्रवासाच्या सवलती, प्रवास भत्ता व 
बैठकभत्ता देय राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११११/(१२२/२२)/तांशि-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२७१८४९२४९७०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VINOD VASANT DALVI 


VINOD Se a 
VASANT DALVI पाक 
(वि. व. दळवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल, तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्र्यी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५) संचालक, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षा परिषद, नवी दिल्ली 
६) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७ प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती 
८) प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, छत्रपती संभाजी नगर 
९) प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड 


qo) प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव 

११) प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर 

१२) प्राचार्य, सर्व शासकीय / अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालये. 
१३) सर्व विभागीय सहसंचालक, तंत्रशिक्षण 

१४) सचिव, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई 

१५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
१६) महालेखापाल (लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 

१७) अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई/ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 
१८) कुलसचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापिठ, लोणेरे 
१९) कुलगुरु, रसायन तंत्रज्ञान संस्था, माटुंगा, मुंबई 

२० कुलसचिव,सर्व अकृषी विद्यापीठे 

29) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क मंत्रालय, मुंबई 

२२) अवर सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
२३) निवड नस्ती - तांशि-२. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११११/(१२२/२२)/तांशि-२ 


शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-११११/(१२२/२२)/तांशि-२, दिनांक २४/३/२०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र- अ 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगांव या संस्थेतील नियामक मंडळावर शासन नियुक्‍त 
अध्यक्ष व सदस्याची नावे 
il संस्थेचे नाव नवीन व्यवस्थापन मंडळावरील सदस्यांची नावे ( Panel ) 


| छासकीय ।अ | अध्यक्ष - राज्य श्री. अशोक जैन, 
अभियांत्रिकी झशासनाद्वारा चेअरमन, जैन star सिस्टिम्स लिमीटेड, 


महाविद्यालय, नियुक्‍त (एक) । जळगाव. 
जळगांव ळय दो ee 
दोन सदस्य १) श्री. भालचंद्र पाटील, , व्हेगा 
राज्य केमिकल प्रा.लि. जळगाव 
शासनाद्वारा २) श्री. मनोज पाटील, फाऊंडर डायरेक्टर, 
नियुक्‍त - त्रिमुर्ती शिक्षण प्रसारक मंडळ, जळगाव 
(दोन) 


| शिक्षकांचे  प्राचार्य/संचालक /अभियांत्रिकी महाविद्यालय 
प्रतिनिधी  । यांच्या द्वारे सेवाज्येष्ठता विचारात घेऊन नियुक्‍त 
केला जातो (कमाल दोन या संख्येत मर्यादित) 
S| उद्योजक/ । प्राचार्य/संचालक / अभियांत्रिकी महाविद्यालय 
शिक्षणतज्ञ | यांच्याद्वारे एक उद्योजक/ शिक्षण तज्ञ नियुक्‍त 


केला जातो 
इ | विद्यापिठ विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे नियुक्‍त केला जातो . 
अनुदान 
आयोगाचा 
प्रतिनिधी 
ई | राज्य शासनाचा संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
प्रतिनिधी 
bo संबंधित संबंधित विद्यापीठाद्वारा नियुक्‍त केला जातो- एक 
विद्यापीठाचा 
प्रतिनिधी 
ग | पदसिध्द सचिव संस्थेचे संचाळक/प्राचार्य 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११११/(१२२/२२)/तांशि-२ 


शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-११११/(१२२/२२)/तांशि-२, दिनांक २४/३/२०२३ सोबतचे 
विवरणपत्र- ब 


शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड या संस्थेतील नियामक मंडळावर शासन नियुक्त 
अध्यक्ष व सदस्याची नावे 


ri संस्थेचे नाव नवीन व्यवस्थापन मंडळावरील सदस्यांची नावे ( Panel ) 


२ शासकीय अ अध्यक्ष- श्री. मोरेश्वर भालसिग, 


अभियांत्रिकी राज्य =| चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर आणि सह संस्थापक, 
महाविद्यालय, शासनाद्वारा | इन्वेन्टीव बिझिनेस सोलुझ़ान प्रा ली, पुणे 
कराड नियुक्‍त 
(एक) 
q | दोन सदस्य १) डॉ. अशोक खाडे, 
राज्य एम.डी, डीएएस ऑफशोअर इंजिनियरिंग 


शासनाद्वारा । प्रा.लि.नवी मुंबई 
नियुक्त- २) श्री. श्रीपाद चितळे, 
(दोन) संचालक, चितळे अँग्रो इंडस्ट्रीज प्रा.लि.; 
संचालक चितळे डेअरीस प्रा.ळि. आणि 
भागिदार, मेसर्स बी.जी.चितळे, पुणे 


क | शिक्षकांचे | प्राचार्य/संचाळक / अभियांत्रिकी महाविद्यालय 
प्रतिनिधी | यांच्याद्वारेसेवाज्येष्ठता विचारात घेऊन नियुक्‍त 
केला जातो (कमाल दोन या संख्येत मर्यादित) 
ड | उद्योजक/ | प्राचार्य/संचाळक/ अभियांत्रिकी महाविद्यालय 
शिक्षणतज्ञ | यांच्याद्वारे एक उद्योजक /शिक्षणतज्ञ नियुक्‍त 
केला जातो 
इ | विद्यापिठ | विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे नियुक्‍त केला जातो 
अनुदान 
आयोगाचा 
प्रतिनिधी 
र्ड राज्य पंचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
शासनाचा 
प्रतिनिधी 
i संबंधित संबंधित विद्यापीठाद्वारा नियुक्‍त केळा जातो- एक 
विद्यापीठाचा 
प्रतिनिधी 


ग पदसिध्द । संस्थेचे संचाळक/प्राचार्य 
सचिव 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११११/(१२२/२२)/तांशि-२ 


शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-११११/(१२२/२२)/तांशि-२, दिनांक २४/३/२०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र- क 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती या संस्थेतील नियामक मंडळावर शासन नियुक्‍त 
अध्यक्ष व सदस्याची नावे 
कं संस्थेचे नाव नवीन व्यवस्थापन मंडळावरील सदस्यांची नावे ( Panel ) 
शासकीय ।अ | अध्यक्ष- | डा. सचिन मांडवगणे, 
अभियांत्रिकी राज्य प्राध्यापक, रसायन अभियांत्रिकी, व्ही एन आय टी, 
महाविद्यालय, शासनाद्वारा | नागपूर 
अमरावती नियुक्त 
(एक) 
ब॒। दोन सदस्य | १) श्री आशिष उत्तरवार, 
राज्य संचालक, सनी इंन्फाइंजिनिअर्स प्रा.लि., नागपूर 
शासनाद्वारा | २) श्री नेमराज देशमुख, 
नियुक्त - प्रोप्रायटर मे. देशमुख 
(दोन) इंजिनिअरिंग अन्ड फॅब्रिकेटर, अमरावती 
क | शिक्षकांचे | प्राचार्य/संचालक यांच्याद्वारे सेवाज्येष्ठता 
प्रतिनिधी | विचारात घेऊन नियुक्‍त केला जातो (कमाल दोन 
या संख्येत मर्यादित) 
ड | उद्योजक/ प्राचार्य/संचाळक/अभियांत्रिकी महाविद्यालय 
शिक्षणतज्ञ | यांच्याद्वारे एक उद्योजक /शिक्षणतज्ञ नियुक्‍त 
केला जातो 
इ | विद्यापिठ | विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे नियुक्‍त केला 
अनुदान | जातो 
आयोगाचा 
प्रतिनिधी 
र्ड राज्य संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
शासनाचा 
प्रतिनिधी 
फ | संबंधित | संबंधित विद्यापीठाद्वारा नियुक्‍त केला जातो- एक 
विद्यापीठाचा 
प्रतिनिधी 
ग | पदसिध्द | संस्थेचे संचाळक/प्राचार्य 
सचिव 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११११/(१२२/२२)/तांशि-२ 


शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-११११/(१२२/२२)/तांशि-२, दिनांक २४/३/२०२३ सोबतचे 
विवरणपत्र- ड 


शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, छत्रपती संभाजी नगर या संस्थेतील नियामक मंडळावर 


शासन नियुक्त अध्यक्ष व सदस्याची नावे 


पंस्थेचे नाव नवीन व्यवस्थापन मंडळावरील सदस्यांची नावे ( Panel ) 
शासकोय ।अ | अध्यक्ष- | st. एसजि देशमुख, 
अभियांत्रिकी राज्य प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी, आय आय टी, नवी दिल्ली 
महाविद्यालय, शासनाद्वारा 
छत्रपती नियुक्‍त 
संभाजी (एक) 
ar ब | दोनसदस्य १) श्री. प्रसाद कोकीळ, 
राज्य मॅनेजिंग डायरेक्टर संजय ग्रुप, छत्रपती संभाजी नगर. 
शासनाद्वारा ।२) श्री सुरज दुमने, 
नियुक्‍त - अध्यक्ष, औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सप्लायर्स 
(दोन) असोसिएडान, AISA 
क | शिक्षकांचे | प्राचार्य/संचाळक/अभियांत्रिकी महाविद्यालय यांच्या 
प्रतिनिधी | द्वारे सेवाज्येष्ठता विचारात घेऊन नियुक्‍त केला 
जातो (कमाल दोन या संख्येत मर्यादित) 
ड | उद्योजक/ | प्राचार्य/संचाळक /अभियांत्रिकी महाविद्यालय यांच्याद्वारे 
शिक्षणतज्ञ | एक उद्योजक /शिक्षणतज्ञ नियुक्‍त केला जातो. 
इ | विद्यापिठ | विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे नियुक्‍त केला जातो 
अनुदान 
आयोगाचा 
प्रतिनिधी 
र्ड राज्य संचालक, तंत्र शिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य 
शासनाचा 
प्रतिनिधी 
ह संबंधित |। संबंधित विद्यापीठाद्वारा नियुक्‍्तकेला जातो- एक 
विद्यापीठाचा 
प्रतिनिधी 
ग | पदसिध्द | संस्थेचे संचालक/प्राचार्य 
सचिव 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११११/(१२२/२२)/तांशि-२ 


शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-११११/(१२२/२२)/तांशि-२, दिनांक २४/३/२०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र- इ 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर या संस्थेतील नियामक मंडळावर शासन नियुक्‍त 
अध्यक्ष व सदस्याची नावे 
i संस्थेचे नाव नवीन व्यवस्थापन मंडळ स्थापन करण्यासाठी प्रस्तावित नावे ( Panel ) 
५ | शासकोय अ | अध्यक्ष- श्री. रामपाल सिग, 
अभियांत्रिकी राज्य बिल्डर्स असोशिएशन, चंद्रपूर 
महाविद्यालय, शासनाद्वारा 
चंद्रपूर नियुक्‍त 
(एक) 
ब । दोन सदस्य | 9 श्री. समीर fear, 
राज्य सुरज डिझाईन स्टुडिओ, चंद्रपूर. 
शासनाद्वारा | २ श्री. प्रवीण जानी, 
नियुक्‍त - द टाईम इंजिनिअरिंगस अँन्ड चेअरमन ऑफ 
(दोन) हाय FHT क्लस्टर, प्राव्हेट लिमीटेड, नागपूर. 
क | शिक्षकांचे | प्राचार्य/संचालक / अभियांत्रिकी महाविद्यालय 
प्रतिनिधी | यांच्या द्वारे सेवाज्येष्ठता विचारात घेऊन नियुक्‍त 
केला जातो (कमाल दोन या संख्येत मर्यादित) 
ड । उद्योजक/ । प्राचार्य /संचालक / अभियांत्रिकी महाविद्यालय 
शिक्षणतज्ञ |। यांच्या द्वारे एक उद्योजक /शिक्षणतज्ञ नियुक्‍त केला 
जातो 
इ | विद्यापिठ | विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे नियुक्‍त केला जातो 
अनुदान 
आयोगाचा 
प्रतिनिधी 
3 राज्य संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
शासनाचा 
प्रतिनिधी 
फ । संबंधित | संबंधित विद्यापीठाद्वारा नियुक्‍्तकेला जातो- एक 
विद्यापीठाचा 
प्रतिनिधी 
ग | पदसिध्द संस्थेचे संचालक/प्राचार्य 
सचिव 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


